अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२०-२०२१ मागणी 
क्र. वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे भूजल 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना(योजनेत्तर)(२७०२ ३९१८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकु ळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकु ल, 
क्रॉफर्ड माकट Was, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २० जानेवारी, २०२१ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५, 
दिनांक १६.०७.२०२० 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५, 
दिनांक २७.१०.२०२० 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५, 
दिनांक १६.१२.२०२० 
प्रस्तावना - 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, (०१) 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना (२७०२ 
३९१८)(अनिवाय)”या लेखाशीर्षाखाली रू. ५०९०७३०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात 
आली आहे. त्यापैकी रूपये ३७9१६२४३००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१, २ व ३ अन्वये आतापर्यंत 
अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आले होते. सदर 
लेखाशीर्षाखाली पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुद्ी-१६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५ 


रू. २८३४२४५०/- इतके अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन 


निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
वित्तीय वर्ष २०२०- | सन २०२०-२०२१ सध्या वित 
२०२१करीता मंजूर | करीता आतापर्यंत | करावयाचे अनुदान 
अनुदान वितरित केलेले 
अनुदान 
पण्य oe ee प्या वन 
व्य 
a 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० रोजीच्या 
शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ४ ते १३ व सोबतच्या परिशिष्ठातील मार्गदर्शक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

सदर खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, 
(०१ संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(२७०२ ३९१८)(अनिवा्य)” STRATA RIA दर्शविण्यात यावा. तसेच संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेले अनुदान मासिक 
तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. सदर निधी वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० रोजीच्या 
परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुद्ी-१६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२०१११५२७२०२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
a al es h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 

Sanitation Department, postalCode=400032, 
क क st=Maharashtra, 

N | V [ 1 tt | 2.5.4.20=80Sbdef8ce1424c02121cece0d20e91 
गंगा ef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
serialNumber=1325a2533f628572438b5{6711 

805de49788678b97015bb0cac990e3b37542 

n=G: 


Pawar ee oe 
(TST पवार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२. उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
३. सहसंचालक(मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६(२ प्रती) 
८. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 
९. निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


